वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव कार्यालयाच्या नवीन 
इमारतीमध्ये उद्ाहन क्र.१०,११, १२,१३,१४,१५,१६ 
व १७ ची YAR (Replacement) व उभारणी 
(Installation) करण्याच्या कामाचे रु.३४५.५१ लक्ष 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विकवि-१२२०/प्र.क्र.९०/वि.प्र.४ 
नवीन प्रशासकीय भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - १९ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा:- 


(१) वित्त विभाग झासन ज्ञापन क्रमांक विकवि-१२२०/प्र.क्र.९०/वि.प्र.४, दिनांक १ डिसेंबर, २०२०. 
(2) राज्यकर उपायुक्‍त (जनसंपर्क) यांचे पत्र क्र.राउआ (ज.सं.)/माझगांव इमारत उद्घाहन 
पुन:स्थापना व उभारणी/आस्था-१४/ २०-२१/ब-६० मुंबई, दि.२८ UM, २०२१, 

(३) राज्यकर उपायुक्‍त (जनसंपर्क) यांचे पत्र क्र.राउआ (ज.सं.)/माझगांव इमारत उद्घाहन 
पुन:स्थापना व उभारणी/आस्था-१४/ २१-२२/ब-२१० मुंबई, दि.१० जून, २०२१, 

(४) राज्यकर उपायुक्‍त (जनसंपर्क) यांचे पत्र क्र.राउआ (ज.सं.)/माझगांव इमारत उद्घाहन 
पुन:स्थापना व उभारणी/आस्था-१४/ २१-२२/ब-४८० मुंबई, दि.२० जुले, २०२२, 

(५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२० सप्टेंबर, २०१९, 

(६) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५ सप्टेंबर, २०१९. 

(७ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२२ / प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, 
दि.०४ एप्रिल, २०२२. 


प्रस्तावना :- 
वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव कार्यालयाच्या नवीन इमारतीमध्ये vated 


क्र.१०,११,१२,१३,१४,१५,१६ व १७ ची पुन:स्थापन (Replacement) व उभारणी (Installation) 
करण्याच्या रु.२,८३,०१,७५१/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी त्र्याऐंशी GG एक हजार Baal एक्कावन 
फक्‍त) इतक्या अंदाजपत्रकीय खर्चास संदर्भीय क्रमांक १ येथील शासन ज्ञापनान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली होती. उपरोक्त ८ उद्वाहनांपैकी ७ उद्घाहनांची कामे पूर्ण झाळी आहेत. सदर ८ 
उद्घाहनांच्या पुनःस्थापना «=(Replacement) व उभारणी (Installation) करण्याच्या कामाचे 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१२२०/प्र.क्र.९०/वि.प्र.४ 


रु.२,८३,०१,७५१/-रकमेचे अंदाजपत्रक सन २०१९-२० च्या दरसूचीवर आधारीत होते. आता, 
राज्यकर आयुक्तालयाने संदर्भ क्रमांक २ येथील पत्रान्वये मुख्य अभियंता (विद्युत) यांनी तांत्रिक मान्यता 
दिलेले ८ उद्घाहनांच्या (उद्घाहन क्र.१०, ११, १२, १३, १४, १५, १६ व १७) पुनःस्थापना (Replacement) 
व उभारणी (Installation) करण्याच्या कामासाठी सन २०२०-२१ च्या दरसूचीवर आधारीत 
रु.३,४५,५०,९३०/-(अक्षरी रु. तीन कोटी पंचेचाळीस लाख पन्नास हजार नऊऱी तीस फक्‍त) खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केळी आहे. सदर कामाकरिता 
रु.३,४५,५०,९३०/- इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव कार्यालयाच्या नवीन इमारतीमध्ये उद्घाहन 
क्र.१०,११,१२,१३,१४,१५,१६ व १७ ची पुन:स्थापन (Replacement) व उभारणी (Installation) 
करण्याच्या कामाच्या मूळ प्रशासकीय मान्यता रु.२,८३,०१,७५१/- रकमेमध्ये रू.६२,४९,१७९/- वाढ 
करून रु.३,४५,५०,९३०/- (अक्षरी रु. तीन कोटी पंचेचाळीस लाख पन्नास हजार नऊशे तीस फक्त) 
रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयान्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर काम रु.३४५.५४१ लक्ष इतक्या रकमेत पूर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. सदर प्रकरणी 
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची जबाबदारी विशेष राज्यकर आयुक्त, वस्तू 
व सेवा कर यांची राहील. 


३. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष-४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च, (०५) विक्रीकर (अनिवार्य) (०५) (०१) मोठी बांधकामे- (४०५९०७३४) विक्रीकर (अनिवार्य) 
५३, मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयातील भाग-एक, उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्रमांक १३४ 
(१), १३४ (२) आणि १३४ (३) तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण 
२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर,२०१९ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारात तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ७९/इमा-३, 
दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२१, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२३७/२०२२/व्यय-७, दिनांक ३० 
मे, २०२२ अन्वये तसेच व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.१९.०९.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१२२०/प्र.क्र.९०/वि.प्र.४ 


षु. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१९१६२०३१८८०५ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


९) निवड नस्ती, विक्रीकर प्रशासन-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


MANJUSHA 


SALVI 


Digitally signed by MANJUSHA SALVI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5f3fd7897fea97 17dd9115f782c1 9536afee03d1736a02834 
93a8863fadebb45, 
pseudonym=592D354BA94FD2176EEA4553236CD33EDCD89F9A, 
serialNumber=2A02139FD3AC94FCBACD18386C5C6655556F2E876 
£9782822225D5F1AASSBDEC, cn=MANJUSHA SALVI 

Date: 2022.10.19 16:24:46 +05'30' 


(मंजुषा साळवी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०. 


विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, 


मुंबई-१०. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यासन इमारत-३, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


वित्त विभाग, कार्या.व्यय-७, अर्थसंकल्प कक्ष, प्रशासन-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


